स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 

कोल्हापूर महानगरपालिका, जिल्हा कोल्हापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१३०/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २१ जून, २०१८ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दिनांक १५.०५.२०१५ 
२. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ३.०४.२०१८ रोजी पार 
पडलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


देशातील सर्व ठाहरांमधीळल नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगळे आरोग्य मिळावे या करिता या ठहरामधील 


सर्व नागरीकांना शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत “स्वच्छ भारत अभियान 


(नागरी)” संपूर्ण देशामध्ये राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या “स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)” च्या धर्तीवर 


संदर्भीय क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी 


सुरू आहे. या अभियांनांतर्गत शहरे “हागणदारी मुक्‍त” करणे व घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत “स्वच्छ” करणे या दोन 


प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. 


२. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत राज्यातील ६० शहरांचे नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे 


सविस्तर प्रकल्प अहवालास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मान्यता (Technical Sanction) देवून, निरी या 


संस्थेने सदर प्रकल्पांचे मुल्यांकन (Apprisal) केले असून ते प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेस्तव प्राप्त झाले होते. 


त्यानुसार, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार 


समितीच्या बैठकीत या ६० शहरांच्या रुपये ३५८.२२०८ कोटी किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास 


मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या रुपये ३७.१७४५ कोटी किंमतीच्या नागरी 


घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा PAA आहे. त्या अनुषंगाने कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या नागरी घनकचरा 


व्यवस्थापन प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ७ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१३०/नवि-३४ 


शासन निर्णय :- 


स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या या शासन निर्णया सोबतच्या 


विवरणपत्रात नमूद एकूण रुपये ३७.१७४५ कोटी किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास पुढील परिच्छेद 


४ मध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन प्रशासकीय मंजूरी देत आहे. 


२. कोल्हापूर महानगरपालिकेचा नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा मंजूर वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे 


राहील: 
(रुपये कोटीत) 
प्रकल्पाची मंजूर स्वच्छ भारत केंद्र शासनामार्फत केंद्र व राज्य नागरी स्थानिक स्वराज्य 
किंमत अभियान (नागरी) | अनुज्ञेय अनुदान | शासनामार्फत संस्थेचा सहभाग 
(डीपीआर | अंतर्गत अनुज्ञेय | (अनुज्ञेय प्रकल्प | अनुज्ञेय अनुक्रमे ६० : (केंद्र व राज्य शासनामार्फत 
नुसार) किंमत किंमतीच्या ३५%) | ४० च्या प्रमाणात अनुज्ञेय अनुदाना व्यतिरिक्त) 
राज्य शासनामार्फत 
अनुज्ञेय अनुदान 
ae २ ३ ४ 4 
3.1984 & 4.9938 93.0990 ८.६७४० १५.४८९५ 
१४ व्या वित्त आयोगामधून- 
रूपये १५.४८९५ कोटी 


३. निधीवितरणाची कार्यपध्दती : 


३.१ केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र व राज्य शासनाचा 


अनुज्ञेय हिऱ्‌याचा निधी हा दोन टप्यात (५० टक्के + ५० टक्के) वितरीत केला जाईल. 


३.२ 


सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी प्राप्त 


निधी शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहीत केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे 


अनिवार्य राहील. 


३.३ 


सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून त्याचा 


वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 


3.8 


राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प 


किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधितनागरी 


स्थानिक स्वराज्य संस्था/कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता 


कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१३०/नवि-३४ 


३.५ स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत मंजूर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी केंद्र व 


राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय अनुदाना व्यतिरिक्त उर्वरित निधी (उपरोक्‍त तक्त्यातील रकाना ५ 


नुसार) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेने उभारून केंद्र व राज्य हिऱ्याच्या प्रमाणात खर्च 


करणे आव्यक राहील. 


३.६ स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या 


निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेने स्व:हिऱ्याचा निधी उभारून, सदर एकत्रित 


खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात सादर करणे संबंधित नागरी 


स्थानिक स्वराज संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 


३.७ सदर प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या (ESATA प्रथम हप्त्याचा 


निधीचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर केल्यानंतर दुसऱया 


हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


४. अटीवरशर्तीं: 


४.१ 


४.२ 


४.२ 


४.5 


सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा कोल्हापूर महानगरपालिका राहील. 


केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ चा शासन निर्णय व 


घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ ,नुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये 


करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, अन्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार घनकचरा 


व्यवस्थापन प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करण्यात Biss आहेत. या प्रकल्प 


अहवालाची Garda ही घनकचऱ्याचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करण्यावर आधारित आहेत. 


त्यामुळे शहरात निर्माण होणाऱ्या १००% घनकचऱ्याचे निर्मीतीच्या जागीच विळगीकरण करून, तो 


कचरा वेगवेगळा संकलीत करणे अत्यावश्यक राहील. 


त्यानुसार कोल्हापूर महानगरपालिकेने जून, २०१८ पर्यंत शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या 


घनकचऱ्यापैकी किमान ९०% घनकचरा निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करून संकलीत करणे 


बंधनकारक राहील. 


या विलगीकरण केलेल्या ओल्या कचऱ्यावर केंद्रित अथवा विकेंद्रित पध्दतीने प्रक्रीया सुरू करणे 


बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१३०/नवि-३४ 


४.५ 


४.६ 


४.७ 


या विलगीकरण केलेल्या कचऱ्याची वाहतूक व त्यावर करावयाची शास्त्रोक्त प्रक्रीया या बाबीची 


सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये समाविष्ठ बाबींची विहित कालावधीमध्ये अंमलबजावणी करण्याची 


जबाबदारी कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 


राज्यातील ठाहरांमध्ये प्रक्रिया न करता साठविलेल्या PAPAL शास्त्रोक्‍त पद्धतीने प्रक्रिया करून 


त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या अनुषंगाने राबविण्यात येणारी बायो-मायनिंग (Bio-Mining) ही 


नाविन्यपूर्ण प्रक्रिया आहे. त्यामुळे बायो-मायनिंग (Bio-Mining) प्रक्रियेचा अभ्यास करून, त्याबाबतचे 


धोरण तयार करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत दिनांक २७/१०/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत पथदर्शी स्वरुपात काही निवडक sexily 


पूर्वीपासून साठविलेल्या घनकचऱयावर बायो-मायनिंग (Bio-Mining) पद्धतीने प्रक्रिया करण्यात 


येणार आहे. यामधून मिळणारे अनुभव विचारात घेऊन संपूर्ण राज्यात बायो-मायनिंग (Bio-Mining) 


प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 


घधनकवरा व्यवस्थापन प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर प्रकल्प अहवालात बायो-मायनिंग (Bio-Mining) 


प्रक्रियेचा समावेश असला तरी, बायो-मायनिंग (Bio-Mining) प्रक्रिया राबवू नये. याबाबत 


शासनामार्फत सविस्तर निर्देश देण्यात येतील. 

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद उपकरणे/मशीन/यंत्रे इत्यादी 
ची खरेदी Government eMarketplace (GeM) पोर्टल वरूनच करणे बंधनकारक राहील. याशिवाय 
इतर पद्धतीचा अवलंब करून खरेदी केल्यास, ती आर्थिक अनियमितता समजून शासनामार्फत पुढील 


उचित कार्यवाही करण्यात येईल. 


४.८ सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना पुढील १० वर्षाची आवश्‍यकता विचारात घेवून तयार केलेला 


आहे. या प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी सुरू करताना सध्याची आवश्‍यकता विचारात घेवूनच 


आव्यक खरेदी व बांधकामे करण्यात यावीत. 


४.९ प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता व देयके प्रमाणित 


केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची 


जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था/कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 


४.१० नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्ती खर्चासाठी आवश्‍यक ती यंत्रणा संबंधित 


स्थानिक स्वराज्य संस्थेने विकसित करावी व त्याद्वारे सदर प्रकल्पासाठीचा देखभाल व दुरुस्तीचा 


खर्च भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१३०/नवि-३४ 


षु 9 


स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी करताना पुढील प्रमाणे 


निश्चित केलेले उद्दिष्ट पूर्ण करणे (Outcome base) कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील.:- 


&. 


aed निर्माण होणाऱ्या घनकचर्‍्याचे निर्मितीच्या जागी 900% विलगीकरण (at Source 
Segregation) करणे. 

विलगीकरण केलेल्या १००% कचऱ्याची विलगीकृत पध्दतीने वाहतूक करणे. 

ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत निर्मिती करणे अथवा त्यावर बायोमिथेनायझेशन पध्दतीने प्रकिया 
करणे. 

खत निर्मिती करण्यात येत असेल तर, ओल्या कचऱ्यापासून निर्माण केलेल्या सेंद्रिय खताची FCO 
मानकानुसार राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेल्या प्रयोगशाळेमधून तपासणी करून घेवून त्यास “हरित 
महासिटी कंपोस्ट” हा ब्रँड मिळविणे. तसेच या सेंद्रिय खताची “हरित महासिटी कंपोस्ट” या नावाने 
विक्री करणे. 

सुक्‍या कचऱ्याचे पदार्थ पुनर्प्राप्ती सुविधा केंद्रावर (Material Recovery Facility) दुय्यम विळगीकरण 
(Secondary Segregation) करावे. यापैकी पुनर्वापर होऊ शकणाऱ्या सुक्‍या कचऱ्याचा पुनर्वापर 
करावा अथवा शक्‍य असल्यास त्याची विक्री करावी. 

उपरोक्त सर्व प्रक्रीयानंतर शिल्लक राहणाऱ्या उर्वरित कचर्‍याची भराव भूमीवर विल्हेवाट लावणे 
बंधनकारक राहील. 

शहरातील डंपीग साईटवर साठविलेल्या जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर ८० ते ९०% जमीन 
पुनर्प्राप्त करणे आवश्‍यक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२१११४२२७५६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Sudhakar a asad alec 
Bobade abou 
(सुधाकर ज्ञा. बोबडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

२. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 

अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 

४. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 

५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 

६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१३०/नवि-३४ 


७. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 

८. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
९. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

१०. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

११. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, कोल्हापूर. 

१२. मुख्याधिकारी, कोल्हापूर महानगरपालिका. 

१३. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१३०/नवि-३४ 


विवरणपत्र 


(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१३०/नवि-३४ दिनांक: २१ जून, २०१८ सोबतचे विवरणपत्र) 


RECAPITULATION- KMC 
Sr. No. Name of Sub work Amount in Rs. 
Phase I 
1 Procurement of Vehicles for MSW Collection and transportation (C&T) with | 6,69,42,900.00 
RFID Tags in the Kolhapur 
2 Onsite Scientific Closure of Kasaba Bawada dumpsite of legacy waste of | 9,47,88,337.22 
volume 276230 Cu.M. 
3 Construction of Leachate treatment plant of 75 KLD for sanitary landfill at 65,57,000.00 
Kasaba Bawada, Kolhapur. 
ea Construction of Internal Road (760 m) at the dumpsite in Kasba Bavda, 43 38,290.82 
Kolhapur 
5 Construction of Storm water drain (760 m) along internal road and (83 m) 27,56,457.05 
along the windrow platform for leachate collection at the dumpsite in Kasba 
Bavda, Kolhapur 
ae Procurement and installation of machineries and equipment for processing | 2,82,24,000.00 
of Wet Waste at Kasba Bavda, Kolhapur. 
7 Construction of Civil Infrastructure- shed (4500 sq. m) for Windrow | 4,17,07,232.02 
Platform and Wet waste composting Facility (MRF). 
| | Construction of Civil Infrastructure- shed (1500 sq. m) for Dry Waste | 1,39,02,410.67 
Material Recovery 
| 9 Construction of Civil Infrastructure- shed (200 sq. m) for Slurry Plant 19,86,711.56 
10 Installation and construction of two Bio Methanation Plant of STPD capacity | 2,30,00,000.00 
at Salokhe Nagar and Phulewadi, Kolhapur 
11 Installation and construction of Slurry Plant of 20TPD capacity at Kasba 25,06,320.00 
Bavda, Kolhapur 
12 Construction of four decentralized Composting Pit at the four municipal 67,199.27 
gardens. 
13 Procurement of Personal Protective Equipment (PPE) and other equipment 23,99, 100.00 
for manpower working under MSW Collection and transportation (C&T), 
processing and disposal activities at Kolhapur 
14 Information, education and Communication (IEC) activities to be undertaken | 1,00,00,000.00 
for spreading awareness of Solid Waste Management in the city through 
hoardings, pamphlets, road shows through the involvement of local NGO, 
Pathnatya, Focus Group Discussion at Residential Societies, Schools and 
Public Places. 
15 Green Belt development at Kasba Bavda, Kolhapur site 10,16,287.29 
16 Construction of Civil Infrastructure- shed (200 sq. m) for four 79,46,846.23 
decentralized dry waste segregation sites. 
17 Royalty charges 44,67,198.39 
Total 31,26,06,290.52 
Phase II 
1 Procurement of Vehicles for MSW Collection and transportation (C&T) with | 3,98,02,620.00 
RFID Tags in the Kolhapur 
2 Scientific Closure of Takala Landfill site in Kolhapur by the inert waste | 1,82,09,580.68 
dumped at Kasba Bavda. 
3 Royalty charges 11,27,343.69 
Total 5,91,39,544.37 
GRAND TOTAL 37,17,45,834.89 


मम मम स समम मम समम न 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


